राज्य कामगार विमा योजने अंतर्गत 
असलेल्या वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य 
कामगार विमा योजना मुंबई, पुणे व नागपूर 
येथील आस्थापनेवरील मंजूर असलेली एकूण 
१७९ अस्थायी पदे दि.०१.१०.२०१९ ते 
दि.२९.०२.२०२० पर्यंत पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक राकायो-२०१९/प्र.क्र.२२३/राकावि-२ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक :- १९ ऑक्टोबर, २०१९. 


वाचा - 

शासन वित्त विभाग क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा- १, दि.०४ 
ऑक्टोबर,२००४. 

शासनाचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे, शासन निर्णय क्रमांक राकायो-१५०२ / प्र.क्र.२ / 
२००२/ राकावि-२, दिनांक ०१.१०.२००७. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. राकायो-२०१९/प्र. क्र. ८४/ राकावि-२, 
दिनांक २५ मार्च, २०१९. 

शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क., दि.११.०९.२०१९. 

आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे पत्र क्र.आयुक्‍त/राकावियो/अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवणे/का.क्र.३/१४३३५/२०१८, दिनांक १६.१०.२०१९. 


१ 


— 


2 


— 


3 


— 


8 
4 


SS *«. 


प्रस्तावना - 

संदर्भाकित अ. क्र. २ येथील शासन निर्णयामधील आदेशान्वये राज्य कामगार विमा योजने 
अंतर्गत पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आळेली असून त्यानुसार आयुक्‍त, राज्य 
कामगार विमा योजना, यांच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार विमा 
योजना, मुंबई, पुणे व नागपूर येथील आस्थापनेवरील १७९ अस्थायी पदांना अ.क्र. ३ येथील शासन 
निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढे सुरु ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
सदरील सर्व १७९ अस्थायी पदे दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुढे 
सुरु ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःराकायो-२०१९/प्र.क्र.२२३/राकावि-२ 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे राज्य कामगार विमा योजने अंतर्गत असणाऱ्या वैद्यकीय 
प्रशासन अधिकारी राकावियो, मुंबई, पुणे व नागपूर येथील आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र 'अ' मधील 
एकूण १७९ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुढे सुरु ठेवण्यास 
या शासन निर्णयाव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे. या पदावरील खर्च पुढे नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली करण्यात 
यावा तसेच सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१- नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 

१०२ - राज्य कामगार विमा योजना 

१०२-१- बृहन्मुंबईतील व मुफसल क्षेत्रातील राज्य कामगार विमा योजना 

(०१)(०२)- वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी राकावियो, मुंबई, पुणे, नागपूर 

(२२१० १३८५) योजनेतर, 
2. सदर खर्च राज्य शासन व राज्य कामगार विमा महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्यात १:७ या प्रमाणात 
विभागण्यात यावा. तसेच सदरहू खर्चाची प्रतिपूर्ती वेळीच राज्य कामगार विमा महामंडळाकडून मिळवून घेण्याची 
आयुक्तांनी दक्षता घ्यावी. 
३. मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्यासाठी 
आयुक्त, राकावियो कार्यालयाने प्रस्ताव सादर करणे आवश्‍यक आहे. 
४. हा शासन निर्णय शासनाचे वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. पदवि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.११.०९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१८१७५८५३४११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Govind 


e 
G O V | nN d Changoji Bhise 
DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=PHD 
Department, postalCode=400032, 


ee 
C h a Nn O | st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e9596d652d5b6cb0f88e4 


Bhise. | ene 
Se ese eee 
डॉ.गोविंद भिसे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 
२. संचालक (प्रशासन /वैद्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःराकायो-२०१९/प्र.क्र.२२३/राकावि-२ 


३. सहाय्यक संचालक (लेखा), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 

४. वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, पुणे व नागपूर. 

५. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे / नागपूर. 

. वैद्यकीय आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा महामंडळ, पंचदीप भवन, कोटला रोड, नवी 
दिल्ली. 

१०.प्रादेशिक संचालक, राज्य कामगार विमा महामंडळ, पंचदिप भवन, ना.म. जोशी मार्ग, 

लोअर परेल, मुंबई -१३. 

११.वित्त विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवडनस्ती (राकावि-२) 


one G&G & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांक-राकायो-२०१९/प्र.क्र.२२३/राकावि-२, दिनांक : १९ ऑक्टोबर, २०१९. 


विवरण पत्र -अ 


9) वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना,वरळी, मुंबई 


अ.क्र. ज्या शासकीय आदेशान्वये पदे मंजूर करण्यात आली पदनांम मंजूर करण्यांत वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशाने ही पदे 
आहेत, त्या शासकीय आदेशाचा क्रमांक व दिनांक आलेल्या पदांची मागील वेळी सुरू ठेवण्यात आली त्या 
संख्या शासकीय आदेशाचा क्रमांक व 
दिनांक 
१. १ शा.नि.न.वि.सा.आ.वि.क्र.राकायो-१५०२ / वैद्यकीय निरिक्षक, १ १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रूपये ५४०० । शासन निर्णय क्र.राकायो-२०१९ 
प्र.क्र.२/२००२, दि.०१/१०/२००७. वैद्यकीय प्रशासन गट-अ /प्र.क्र.८४/राकावि-२, 
अधिकारी, राकावियो, मंबई. दि.२५/०३/२०१९. 
कार्यालयीन अधिक्षक q 9300-3800 YS वेतन रूपये ४३०० वरीलप्रमाणे 
वाहनचालक १ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये १९०० वरीलप्रमाणे 
लेखाधिकारी १ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४६०० वरीलप्रमाणे 
(म.वि.ले.से.वर्ग-२) 
औषधी भांडार, कुलाबा 
१. १ शा.नि.न.वि.सा.आ.वि.क्र.राकायो-१५१०२ / | मिश्रक/ १ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये वरीलप्रमाणे 
प्र.क्र.२/२००२, दि.०१/१०/२००७. औषधनिर्माता २८००--३०० 
२. सेवक १ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० वरीलप्रमाणे 
सेवा दवाखाना, चेंबुर (भिवंडी) 
१. १ १) शा.नि.न.वि.सा.आ.वि.क्र.राकायो-१५०२ / | कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये १९०० वरीलप्रमाणे 
२. प्र.क्र.२/२००२, दि.०१/१०/२००७. मिश्रक/औषध १ 4200-20200 ग्रेड वेतन रूपये २८००-- वरीलप्रमाणे 
निर्माता ३०० 
३. सेवक २ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० वरीलप्रमाणे 
४ २) १ शा.नि.न.वि.सा.आ.वि.क्र.राकायो-१५०२ / | वैद्यकीय अधिकारी q १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रूपये ५४०० वरीलप्रमाणे 
षु. प्र.क्र.२/२००२, दि.०१/१०/२००७. परिचारिका १ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४२०० वरीलप्रमाणे 
सेवा दवाखाना, सायन 
१. १) शा.नि.न.वि.सा.आ.वि.क्र.राकायो-१५०२ / | कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये १९०० वरीलप्रमाणे 
२. प्र.क्र.२/२००२, दि.०१/१०/२००७. मिश्रक/ १ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये वरीलप्रमाणे 
औषधनिर्माता २८००--३०० 
३. सेवक २ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० वरीलप्रमाणे 


४. वैद्यकीय अधिकारी २ १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रूपये ५४०० वरीलप्रमाणे 
षु. परिचारिका १ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४२०० वरीप्रमाणे 
६. WTI q 4200-20200 ग्रेड वेतन रूपये १८०० वरीलप्रमाणे 
विशेषज्ञ केंद्र, कल्याण 
१. १ शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२/ २००२ | कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये १९०० वरीलप्रमाणे 
/राकावि-२, दिनांक ०१/१०/२००७. 
एकूण पदे २१ 


Govind 


Digitally signed by Govind Changoji Bhise 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=PHD Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2,5.4.20=e9596d652d5b6cb0f88e4c39c6c2 


C h a n g Oj | B h | se adf97629debbf12176865f2683a6eb9318e8, 


cn=Govind Changoji Bhise 
Date: 2019.10.19 13:15:06 +05'30' 


(डॉ.गोविंद भिसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


झासन निर्णय क्रमांक-राकायो-२०१९/प्र.क्र.२२३/राकावि-२, दिनांक : १९ ऑक्टोबर, २०१९. 


२) वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, रा.का.वि.योजना,बिबवेवाडी, पुणे-३७. 


अ.क्र पदे मंजूर करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा पदनाम मंजूर पदांची संख्या वेतनश्रेणी यापूर्वी मुदतवाढ देण्यात आलेला 
क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक 
१, शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | वैद्यकीय निरिक्षक १ १५६००-३९१०० छासन निर्णय क्र.राकायो-२०१९ 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, वैद्यकीय | वैद्यकीय अधिकारी q १५६००-३९१०० /प्र.क्र.८४/राकावि-२, 
प्रशासन अधिकारी, राकावियो, पुणे. प्रशासन अधिकारी १ ९३००-३४८०० दि.२५/०३/२०१९. 
औषध निर्माता/ मिश्रक q 4200-20200 
अधिक्षक १ ९३००-३४८०० 
वरिष्ठ सहाय्यक १ ९३००-३४८०० 
वरिष्ठ लिपिक ८ ५२००-२०२०० 
कनिष्ठ लिपिक १० 4200-20200 
टंकलेखक q 4200-20200 
एकूण पदे २५ 
२. सेवा दवाखाना, हडपसर वरिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
एकूणपदे|  17ढऐ_1 १ | 
३. सेवा दवाखाना, भोसरी वरिष्ठ लिपिक q 4200-20200 वरीलप्रमाणे 
पहारेकरी १ ४४४०-७४४० 
एकूण पदे २ 
8. विशेषज्ञ केंद्र चिचवड, पुणे व्रणोपचारक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
सेवक १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे २ 
ष्‌. सेवा दवाखाना, सांगली पहारेकरी १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे a | 
६. सेवा दवाखाना, नांदेड क्र.१ वैद्यकीय अधिकारी गट-ब १ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे i a 
9. सेवा दवाखाना, कुपवाड, सांगली वैद्यकीय अधिकारी गट-अ १ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 
औषधनिर्माता / मिश्रक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 


१९ ऑक्टोबर, २०१९. 


कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 

व्राणोपचारक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे 8 

८. सेवा दवाखाना, इचलकरंजी क्र.१ पहारेकरी १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे ॥ 7 यण 

९. सेवा दवाखाना, ताराबाई रोड, कोल्हापूर | पहारेकरी १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे [ee 

१०. सेवा दवाखाना, नागाळा पार्क, कोल्हापूर | पहारेकरी १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे a 

११. सेवा दवाखाना, सातारा औषधनिर्माता / मिश्रक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 

पहारेकरी १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे २ 

१२. सेवा दवाखाना, जळगाव क्र.१ वैद्यकीय अधिकारी गट-अ १ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 

वैद्यकीय अधिकारी गट-ब १ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे २ 

१३. सेवा दवाखाना, जळगाव क्र.२ वैद्यकीय अधिकारी गट-अ २ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 

औषधनिर्माता / मिश्रक २ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 

परिचारीका १ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 

वरिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 

कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 

FONTAN q 4200-20200 वरीलप्रमाणे 

सेवक ३ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे 1 पै | १ 

१४. सेवा दवाखाना, धुळे क्र.२ कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे a 


१५. सेवा दवाखाना, चाळीसगाव वैद्यकीय अधिकारी गट-अ १ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 
परिचारीका १ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 
कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
व्रणोपचारक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
सफाईंगार १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 

एकूण पदे ५ 

१६. सेवा दवाखाना, बार्शी सफाईंगार १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 

एकूण पदे a ne 

१७. सेवा दवाखाना, नांदेड क्र.२ वैद्यकीय अधिकारी गट-अ २ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 

वैद्यकीय अधिकारी गट-ब १ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 

औषध निर्माता/ मिश्रक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 

परिचारीका १ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 

कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 

व्राणौपचारक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 

सफाईंगार १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे ८ 

१८. सेवा दवाखाना, नांदेड क्र.३ वैद्यकीय अधिकारी गट-अ २ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 
वरिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
व्रणोपचारक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 

सफाईंगार १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
सेवक ३ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे ९ 

१९. सेवा दवाखाना,इचकरंजी क्र.२ वैद्यकीय अधिकारी गट-अ १ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 

वरिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 


कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
सफाईगार १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
सेवक ३ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे a een 
२०. सेवा दवाखाना,राजारामपुरी, कोल्हापूर | वैद्यकौय अधिकारी गट-अ १ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 
सफाईगार १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे २ 
२१. सेवा दवाखाना, धुळे क्र.१ सफाईंगार १ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे 1१11111 
२२. सेवा दवाखाना, चिंचवड, पुणे. वैद्यकोय अधिकारी गट-अ ३ १५६००-३९१०० वरीलप्रमाणे 
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ १ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 
औषध निर्माता/ मिश्रक २ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
परिचारीका २ ९३००-३४८०० वरीलप्रमाणे 
वरिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
व्रणोपचारक १ ५२००-२०२०० वरीलप्रमाणे 
सफाईगार २ ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
सेवक षु ४४४०-७४४० वरीलप्रमाणे 
एकूण पदे १८ 
अस्थायी एकूण पदे १०६ 
Govind eee 


st=Maharashtra, 
.5.4.20=e9596d652d5b6cb0f88e4c39c6c2ad 


C h a n g Oj i B h i S e होयत 2176865f2683a6eb9318e8, 


cn=Govind Changoji Bhise 
Date: 2019.10.19 13:13:44 +05'30' 


(डॉ.गोविंद भिसे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


३) वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी यांचे कार्यालय, राज्य कामगार विमा योजना, विदर्भ विभाग, इमामवाडा, नागपूर--३ 


शासन निर्णय क्रमांक-राकायो-२०१९/प्र.क्र.२२३/राकावि-२, दिनांक : १९ ऑक्टोबर, २०१९. 


अ.क्र पदे मंजूर करण्यात आलेल्या शासन पदनाम मंजूर पदांची वेतनश्रेणी यापूर्वी मुदतवाढ देण्यात 
निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक संख्या आलेला शासन निर्णय क्रमांक 
व दिनांक 
द्यकीय प्रशासन अधिकारी, नागपूर 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ / | वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-२ १ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ५४०० | शासन निर्णय क्र.राकायो- 
राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, प्रशासन अधिकारी वर्ग-२ १ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४४०० | २०१९ /प्र.क्र.८४/राकावि-२, 
्याळयीन अधिक्षक १ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४३०० | दि.२५/०३/२०१९. 
वरिष्ठ सहाय्यक २ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४२०० 
वरिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० पये २४०० 
कनिष्ठ लिपिक २ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये १९०० 
नाईक वर्ग-४ १ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १६०० 
सफाईंगार १ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी २ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
एकूण १२ 
सेवा दवाखाना न्यू सेक्टर, नागपूर 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | परिचारीका १ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४२०० i 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, कनिष्ठ लिपिक q 4200-20200 ग्रेड वेतन रूपये १२०० 
एकूण २ 
पैवा दवाखाना, वाडी नागपूर 
| शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | पहारेकरी १ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० वरीलप्रमाणे 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 
एकूण शिक 
पैवा दवाखाना, नंदनवन लेआऊट 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | परिचारीका १ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४२०० वरीलप्रमाणे 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, कनिष्ठ लिपिक १ 4200-20200 ग्रेड वेतन रूपये १२०० 


एकूण २ 
सेवा दवाखाना, चंद्रपूर 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-२ १ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ५४०० वि 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, औषध निर्माता/ १ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये २८०० 
परिचारीका १ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४२०० 
कनिष्ठ लिपिक १ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये १९०० 
TNT [|| q 4200-20200 ग्रेड पये १८०० 
पहारेकरी १ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
सेवक २ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
एकूण ८ 
सेवा दवाखाना, बुट्टीबोरी क्र.२ 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-३ १ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४४०० शिंका 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 
पहारेकरी १ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
एकूण २ 
सेवा दवाखाना, अकोला H.3 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | पहारेकरी १ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० वरीलप्रमाणे 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 
एकूण ॥. ee 
सेवा दवाखाना, बगडगंज 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | q ४४४०-७४४० WS वेतन रूपये १३०० शिण 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 
एकूण a aa 
सेवा दवाखाना, महाल 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ भिंग २ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 1111111 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 
एकूण २ 


सेवा दवाखाना, कुकडे लेआऊट 


१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | औषध निर्माता/ मिश्रक १ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये २८०० वरीलप्रमाणे 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, TNT [|| १ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये १८०० 
पहारेकरी १ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
एकूण ३ 
सेवा दवाखाना, हिंगणारोड 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ वर्ग-३ १ ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रूपये ४२०० | 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, औषध निर्माता ३ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये २८०० 
पहारेकरी १ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
सेवक 11 | ४ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
एकूण ९ 
Ta दवाखाना, कामठी 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | वरिष्ठ लिपिक वर्ग-३ १ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये २४०० वरीलप्रमाणे 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, णोप -¥ q 4200-20200 ग्रेड वेतन रूपये १८०० 
सफाईंगार वर्ग -४ १ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
पहारेकरी वर्ग-४ १ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
एकूण ४ 
सेवा दवाखाना, अमरावती 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ षध निम १ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये | 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, २८०० 
पहारेकरी वर्ग-४ १ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये १३०० 
एकूण २ 
सेवा दवाखाना, सोमवारी पेठ 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | सप वर्ग -४ १ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये ia 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, १३०० 
पहारेकरी वर्ग-४ १ ४४४०-७४४० ग्रेड वेतन रूपये 
१३०० 
एकूण २ 


सेवा दवाखाना, गांधीनगर 
१. शा.नि.क्र.राकायो-१५०२/ प्र.क्र.२ / २००२ | कनिष्ठ लिपिक वर्ग-३ 
/राकावि-२, दि.०१/१०/२००७, 


१ ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रूपये १९०० वरीलप्रमाणे 


vet; 1१ | 


एकूण द्र 


Digitally signed by Govind Changoji Bhise 


. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
G (0 V | n d ou=PHD Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2,5.4.20=e9596d652d5b6cb0f88e4c39c6c2adf97 


debbf Sf , 
Changoji Bhise ८५५४५०५ 
Date: 2019.10.19 13:12:15 +05'30' 


(डॉ.गोविंद भिसे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


